महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालयातील 
अध्यक्ष / सदस्यांना व सहकार न्यायालयातील 
न्यायाधिज्ञांना तसेच निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन 
धारकांना मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देश नुसार 
न्या.श्री.पी.व्ही.रेडडी यांच्या अध्यक्षते खाली गठित 
दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- राजस २०१८/प्र.क्र.२६०/५-स 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - १४ डिसेंबर, २०१८ 
वाचा - 

१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग क्र.राजस १५११/प्र.क्र.२०३/५-स, 

दि.२६/८/२०११ 
२. झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोदयोग विभाग क्र.राजस १५१०/प्र.क्र.४४६/५-स, 

दि.२६/८/२०११ 
३. झासन निर्णय , विधी व न्याय विभाग क्रमांक एचसीटी-१११८/प्र.क्र.३०/का.३, दि.२१.०६.२०१८. 
४. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपिल न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.मरासअन्यामु/ राष्टीय न्यायिक 

वेतन आयोग/११६५/ २०१८ दि.६/७/२०१८ 


प्रस्तावना : 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार केंद्र शासनाने राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायिक 
अधिकाऱ्यांच्या वेतन संरचना व भत्ते तसेच सेवानिवृत्ती वेतन व सेवानिवृत्तीनंतरचे इतर लाभ, इतर अनुषंगिक 
बाबींचा अभ्यास करुन शिफारशी करण्यासाठी दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग स्थापन केला आहे. दुसरा 
राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने (मा.न्या.रेडडी आयोग) दि.९/०३/२०१८ रोजी अंतरिम वेतन अहवाल मा.सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये सादर केला. 


२. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हील) क्र.६४३/२०१५ या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
दि.२७/०३/२०१८ च्या आदेशान्वये मा.न्या.श्री.पी.व्ही.रेडडी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक 
वेतन आयोगाने केलेल्या अंतरिम शिफारशी न्यायिक अधिकाऱ्यांना / निवृत्तीवेतन व कुटुंबनिवृत्ती वेतन धारकांना 
लागु करण्याबाबत राज्य शासनास आदेशित केले आहे. तसेच मा.सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या 
मुळ वेतनामध्ये ३०% वाढीव वेतन हे दि.१/०५/२०१८ पासून व त्याबाबतची थकबाकी ही दि.३०/०६/२०१८ पर्यंत 
देण्याबाबतही आदेशित HS आहे. त्याप्रमाणे संदर्भाधीन क्र.४ येथील पत्रान्वये अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
अपिल न्यायालय, मुंबई यांनी विनंती केली होती. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालयातील 
अध्यक्ष / सदस्यांना व सहकार न्यायालयातील न्यायाधिक्यांना दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या अंतरिम 
शिफारशी लागू करण्याची बाबत झासनाच्या विचाराधीन होती :- 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.२६०/५-स 
शासन निर्णय : 


३. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२७/०३/२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल 
न्यायालयातील अध्यक्ष / सदस्यांना व सहकार न्यायालयातील zeae, निवृत्तीवेतनधारक न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या अंतरिम शिफारशी 
दि.१/०१/२०१६ पासुन लागू करण्यास शासन पुढील प्रमाणे मंजूरी देत आहे :- 


१) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालयातील अध्यक्ष / सदस्यांना व सहकार न्यायालयातील 
न्यायाधिश्ांना दि.१/०१/२०१६ पासून मुळ वेतनामध्ये ३०% वाढ देऊन नियमित वेतनवाढीसह अंतरिम 
वेतनवाढ देण्याची अंमलबजावणी दि.१/०५/२०१८ पासून करण्यात यावी. 


२) सदर वेतनवाढ ही स्वतंत्र गृहीत धरण्यात यावी. त्यावर कोणताही महागाई भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 
३) थकबाकीची रक्‍कम खाली नमूद केल्याप्रमाणे प्रदान करण्यात यावी. 


अ) दि.१/०५/२०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालयातील अध्यक्ष / सदस्य व सहकार 
न्यायालयातील न्यायाधिशांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अस्तित्वात आहे त्यांना ६०% रोख व ४०% रक्‍कम 
त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात यावी. 


ब) दि.१/०५/२०१८ रोजी ज्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालयातील अध्यक्ष / सदस्य व सहकार 
न्यायालयातील न्यायाधिझांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अस्तित्वात नाही san न्यायिक अधिकाऱ्यांना 
थकबाकीची रक्‍कम रोखीने देण्यात यावी. 


४) सेवानिवृत्तीवेतनधारक महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपिल न्यायालयातील अध्यक्ष / सदस्य व सहकार 
न्यायालयातील न्यायाधिझांना व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना देखील कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे 
दि.१/०१/२०१६ पासून मुळ वेतनावर अंतरिम वेतनवाढ देण्यात यावी व त्याबाबतची थकबाकी सुध्दा त्यांना 
दि.३०/०६/२०१८ पर्यंत रोखीने देय राहील. (The interim relief shall be given to the pensioners and 
family pensioners, on the same basis as given to the serving Judicial Officers, with effect from 


9/09/209§ and arrears be paid to them in cash by ३०/०६/२०१८ ) 


4) अंतरिम स्वरुपात वेतननिश्चिती केल्यानंतर आयोगाने वेतननिश्चितीबाबतचा अंतिम अहवाल सादर 
केल्यानंतर देय रक्कमा समायोजित करण्यात येतील. यासाठी होणारा खर्च त्या त्या वित्तीय वर्षांच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय विधी व न्याय विभागाच्या २४४९/पीएस, दि.१४/०९/२०१८ व वित्त विभागाच्या 
सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६१२/२०१८/व्यय-२, दि, ०३/११/२०१८ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.२६०/५-स 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१८१२१४१२१७३७६००२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, ० tra, ou=Co-Operation Marketing 


\d Textile 100032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7130d81444f3844833dfc7<86d4244ee1 


Manjiri 
G ane sh b h US h an Jos h i sre 7573.2 १७ ०७७ ७०2९065807382९63ाहटर 


9७०660019०6तर252, cn=Manjiri Gan‘ 
Date: 2018.12.14 12:24:53 +05'30' 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई (पत्राने) 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 
३) सदस्य, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 
४) सर्व सहकारी न्यायालये, ट्वारा-प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई 
५) सर्व मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन) 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखापरीक्षा व लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी संबधित 
१२) वित्त विभाग (सेवा-९/सेवा-४), मंत्रालय, मुंबई 
१३) अपर मुख्य सचिव (व्यय/वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
१४) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
१५) प्रधान सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
१६) कक्ष अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


